सन २०२०-२१ मध्ये बिरसा मुंडा कृषि क्रांती योजनेची 
क्षेत्रांतर्गत व क्षेत्राबाहेरील) अंमलबजावणी करण्यास 
प्रशासकिय मान्यता देणेबाबत... (दि . ०४.०९.२०२० 
रोजी निर्गमित झालेल्या शासन निर्णयाचे शुध्दिपत्रक) 


महाराष्ट्र शासन 
कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग 
शासन शुध्दिपत्रक क्रमांकः संकीर्ण-२०२०/प्र.क्र.१००/३अे, 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक : २५ सप्टेंबर, २०२० 
वाचा: 


१. कृषि व पदुम विभाग, शासन निर्णय क्र. संकीर्ण -२०२०/प्र.क्र.१००/३अे, दि . ०४.०९.२०२० 


शुध्दिपत्रक- 


सन २०२०-२१ मध्ये बिरसा मुंडा कृषि क्रांती योजनेची (क्षेत्रांतर्गत व क्षेत्राबाहेरील) 


अंमलबजावणी करण्यास प्रशासकिय मान्यता देण्यासाठी शासन निर्णय उपरोक्त संदर्भ क्रमांक १ 


अन्वये निर्गमित करण्यात आला आहे. संदर्भ क्रमांक (१) शासन निर्णयामधील परिशिष्ट "अ" मधील 


अनुक्रमांक ३१ मध्ये खाळील प्रमाणे तपशिल आहे. 


अ.क्र. । बाब जिल्हा रक्‍कम 
३१ ३३ जळगाव २७०६ 
एकूण १३२०८२ 
त्याऐवजी खालीलप्रमाणे वाचावे 
अ.क्र. | बाब जिल्हा रक्‍कम 
३१ ३१ पालघर ३३० 
एकूण १२९७०४ 


तसेच परिशिष्ट "ब" मधील अनुक्रमांक १ मध्ये खाळील प्रमाणे तपशिल आहे. 


अ.क्र. । बाब जिल्हा रक्‍कम 
cae 39 पालघर ३३० 
एकूण २५१०२७ 
त्याऐवजी खालीलप्रमाणे वाचावे 
अ.क्र बि जिल्हा रक्‍कम 
asi 33 जळगाव २७०६ 
एकूण २५३४०२ 


शासन शुध्दिपत्रक क्रमांकः संकीर्ण-२०२०/प्र.क्र.१००/३ओ 


सदर शासन शुध्दिपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या = www.maharashtra.gov.in या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा सांकेतांक २०२००९२५१८०९२३७२०१ असा 
आहे. हे Beara डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 
Ashok Maroti 
Atram ne oa 
(अशोक आत्राम) 
सह सचिव, महाराष्ट्र शासन 


Digitally signed by Ashok Maroti Atram 
0५८ 


प्रत: 
१. सचिव (कृषि) यांचे स्वीय सहायक,कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२ 
२. प्रधान सचिव (आदिवासी विकास) यांचे स्वीय सहायक,आदिवासी विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२ 
३. आयुक्त कृषि , महाराष्ट्र राज्य पुणे. 
४. आयुक्‍त, आदिवासी विकास, नाशिक, 
५. संचालक (विस्तार व प्रशिक्षण), कृषि आयुक्‍तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे (१० प्रतीसह) 
६. संचालक (फलोत्पादन), कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, 
७. सर्व जिल्हाधिकारी व सदस्य सचिव, जिल्हा नियोजन विकास मंडळ, 
८. सर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद व आदिवासी उप आयुक्त 
९. सर्व विभागीय कृषि सह संचालक 
qo. अतिरिक्त आयुक्‍त, आदिवासी विकास विभाग, नाशिक/नागपूर/ठाणे/अमरावती, 
११. सर्व आदिवासी विकास उपआयुक्त, 
१२. सर्व जिल्हाधिकारी व सदस्य सचिव, जिल्हा नियोजन विकास मंडळ, 
१३. सर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद व आदिवासी उप आयुक्त, 
१४. सर्व जिल्हा परिषदांचे मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी 
१५. सर्व जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकारी, 
१६. सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी, 
१७. व्यवस्थापकीय संचालक, महाबीज, अकोला, 
१८. सर्व कृषि विकास अधिकारी, जिल्हा परिषद 


१९. महासंचालक माहिती व जनसंपर्क सचालनालय,मुंबई. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन शुध्दिपत्रक क्रमांकः संकीर्ण-२०२०/प्र.क्र.१००/३ओ 
२०. महालेखापाल महाराष्ट्र (लेखा व अनुज्ञेयता) मुंबई/नागपूर 
२१. महालेखापाल महाराष्ट्र (लेखा परिक्षा) मुंबई /नागपूर 
२२. वित्त विभाग (कार्यासन -व्यय १/अर्थसंकल्प १३) , मंत्रालय, मुंबई -३२ 
२३. नियोजन विभाग, मंत्रालय मुंबई - ३२ 


२४. निवड नस्ती. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


